पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक-१४ सप्टेंबर, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 


जा.क्र. का-२/रेशा/५१/४८१६/सन २०२३, दिनांक ०३/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
7 रा.म.६० ते  संतवाडी ते | इतर जिल्हा | (0/00 F १८/००) | १८.०० प्रमुख जिल्हा 
सुरकुलवाडी नळावणे ते अणे ते | मार्ग-०६ ।१८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३२ 


जिल्हा हद्द ते नांदूर पठार 
पिंपळगांव रोठा कान्हूर 
(अहमदनगर जिल्हा इजिमा-१३३) 
ला जोडणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


२. संतवाडी खपरेमळा पिंपरीमळा | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) | २१.०० प्रमुख जिल्हा 
आळे(रा.म.क्र.२२२ भरकळवाडी | मार्ग- १४ । १५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३३ 
वडगाव कांदळी खैरेवाडी हिवरे 
तर्फे नारायणगांव ते प्रजिमा-४८| ग्रामीण | (०/०० ते ६/०० 
परत रस्ता. मार्ग-३२१ । ६.०० कि.मी. 

३. मांजरवाडी खोडद प्रजिमा-९ ते इतर जिल्हा | (0/00 ते ९/००) १२.०० प्रमुख जिल्हा 
प्रजिमा-८ ते वडगाव कांदळी मार्ग-१८ ।९.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३४ 
रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 

मार्ग- २९९ | ३.०० कि.मी. 

४. रा.म.क्र.२२२ ते पिपळगांव जोगा इतर जिल्हा | (०/०० ते १४/००) | १४.०० प्रमुख जिल्हा 
सांगनोरे कोल्हेवाडी खिरेश्वर रस्ता. | मार्ग-०१ १४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३५ 

ष्‌. रा.मा. १११ ते गोद्रे आलमे | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) | १५.०० प्रमुख जिल्हा 
बह्लाळवाडी ते रा.म.क्र.२२२ ला | मार्ग-१० १५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३६ 
जोडणारा रस्ता. 

६. प्रजिमा-£ पासून पिंपरवाडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते १३/००) | १३.०० प्रमुख जिल्हा 
डेंगळेवाडी उंबरवाडी हिवरे ता. | मार्ग-१३ ।१३.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३७ 
जुन्नर रस्ता ते राळेगण प्रजिमा-६ 
ला मिळणारा रस्ता. 

७. जुन्नर (रा.मा. १११ पासून खोरे | इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/००) १०.०० प्रमुख जिल्हा 
वस्ती धामणखेळ निमदरी ते | मार्ग-१५ ।८.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२३८ 
प्रजिमा-१५६ ते विठ्ठलवाडी | ग्रामीण | e/o0 9 2/00) 
तुकारामवाडी रस्ता. मार्ग- १८९ । २.०० कि.मी. 

१०३.०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, रस्ते दर्जौन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५२९८.२८० + 
१०३.०० ) म्हणजेच ५४०१.२८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९२.०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१७००.५८०-९२.००) म्हणजेच १६०८.५८० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९६०९.०९६-११.००) म्हणजेच ९५९८.०९६ 
कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१५१०५६२५८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN st 
KACHARE cote 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


प्रत :- 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, पुणे. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

४) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम (उत्तर) विभाग, पुणे. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


